शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून वास्तुशास्त्र 
संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत 
वाढ करण्यास वास्तुकला परिषद, नवी 
दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेच्या अनुषंगाने 
शासन मान्यता देणेबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
उच्च व तंत्र शिक्षण विभाग 
शासन निर्णय क्र. टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२७६/तांशि-४, 
मंत्रालय विस्तार भवन, मुंबई ४०० ०३२, 
दिनांक: ०६ ऑगस्ट, २०१८ 


संदर्भ :- १. वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. CA/4/Academic-MH42, 
दि.२३.०७.२०१८ 
२. वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. CA/4/Academic-MHO04, 
दि.२४.०७.२०१८ 
३. वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांचे पत्र क्र. CA/4/Academic-MH43, 
दि.२३.०७.२०१८ 
४. संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांचे पत्र क्र. २/एनसीजी/ 
मान्यता/२०१८/१०११, दिनांक २७.०७.२०१८ 


प्रस्तावना :- 

वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी संदर्भ क्र.०१ ते ०३ येथील पत्रान्वये दिलेल्या मान्यतेस 
अनुसरुन संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई यांनी संदर्भ क्र.०४ येथील पत्रान्वये ०३ 
वास्तुशास्त्र संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास मान्यता देण्याबाबत प्रस्तावित 
केले आहे. 

वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेल्या मान्यतेस अनुसरुन सोबत जोडलेल्या 
Annexure A मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे वास्तुशास्त्र संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेश क्षमतेत वाढ 
करण्यास मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 

वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी दिलेली मान्यतेस अनुसरुन सोबत जोडलेल्या Annexure 
A मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे वास्तुशास्त्र संस्थेतील अभ्यासक्रमाच्या प्रवेशा क्षमतेत वाढ करण्यास 
शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ पासून खालील अटी व शर्तीच्या अधीन राहून शासनाची मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


१) सदर मंजूरी कायम विना अनुदान तत्वावर राहील. 

२) प्रस्तुत बाबतीत वास्तुकला परिषदेने विहित केलेल्या तसेच दिनांक २१ मे, १९८३ च्या 
शासन निर्णयान्वये विहित केलेल्या अटींची पूर्तता करणे संबंधित संस्थेस बंधनकारक 
राहील. सदर अभ्यासक्रमासाठी संस्थेची प्रवेक्षक्षमता विवरणपत्रात नमूद केल्याप्रमाणे 
राहील . 


शासन निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२७६/तांशि-४ 


३) 


१०) 


११) 


१२) 


शासनाने विहित केलेल्या तसेच वास्तुकला परिषद, नवी दिल्ली यांनी विहित केलेल्या सर्व 
अटी व शार्ती मान्य असल्याबाबत संस्थेस करारनामा करावा लागेल. तसेच संबंधित 
कागदपत्रांची आणि औपचारिक बाबींची पूर्तता संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य 
यांच्या संमतीने समाधानकारकरित्या करण्यात येईल. 

सदर अभ्यासक्रमाच्या संलग्नीकरणासाठी संबंधित संस्थेने महाराष्ट्र राज्य विद्यापीठ 
अधिनियम,१९९४ मधील तरतूदीनुसार संबंधित विद्यापीठाची मान्यता/संलग्नीकरण घेणे 
आव्यक राहील. 

संबंधित संस्थेने संचालक, तंत्र शिक्षण यांचेकडे आवश्‍यक ती संचित ठेव संयुक्‍त खात्यात 
भरुन इतर कायदेशीर बाबींची पूर्तता करावी. 

सदर पदवी अभ्यासक्रमाचे प्रवेशा शासनाने मान्य केलेल्या संबंधित अभ्यासक्रमाच्या Was 
नियमानुसार /पद्धतीनुसार करण्यात येतील. 

शिक्षण शुल्क समितीने विहित केलेल्या शिक्षण शुल्कापेक्षा जास्त शुल्क संबंधित संस्थांनी 
आकारल्यास त्या संस्थांवर महाराष्ट्र एज्युकेशनल इन्स्टिट्यूशन (प्रोहिबिशान ऑफ 
HCI फी) अँक्ट, १९८७ अनुसार कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेने अभ्यासक्रम चालविण्यास पूर्णवेळ शिक्षकवृंद व इतर तांत्रिक कर्मचारी शासन 
नियमाप्रमाणे नियुक्‍त करावेत. त्यांना नियमानुसार वेतन व भत्ते देण्यात यावेत. तसेच 
शिक्षकवृंद व इतर कर्मचा-यांच्या वेतन व भत्ते इत्यादीबाबत तसेच विद्यार्थ्यांकडून 
शासनाकडे तक्रारी आल्यास संस्थेवर कडक कारवाई करण्यात येईल. 

संस्थेतील ग्रंथालयास आवश्‍यक ती पुस्तके, नियतकालिके वास्तुकला परिषदेच्या 
मानकानुसार खरेदी करणे आवश्‍यक आहे. तसेच विद्यार्थ्यांना वाचनालयाचा पुरेपूर उपयोग 
होण्याच्या दृष्टीने ग्रंथालयात विद्यार्थ्यांना अभ्यासिकेची सोय करणे आवश्‍यक आहे. तसेच 
विद्यार्थ्यांना वास्तुकला परिषदेच्या मानकाप्रमाणे सर्व शैक्षणिक सोयीसुविधा (उदा. 
प्रयोगशाळा, वाचनालय, वर्गखोल्या इ.) करणे आवश्यक आहे. 

रॅगिंग संदर्भात मा. सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश व महाराष्ट्र प्रोहिबिशान ऑफ रॅगिंग अँक्ट, 
१९९९ यांची कठोरपणे अंमलबजावणी करणे आवश्‍यक राहील. 

संस्थेस अभ्यासक्रम बंद करावयाचा असल्यास तो टप्प्याटप्प्याने शासन मान्यतेने बंद 
करता येईल. 

याशिवाय संचालक, तंत्रशिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई व संबधित विद्यापीठ यांनी घालून 
दिलेल्या अन्य अटी व शर्ती लागू राहतील. 


१३) ज्या संस्थांनी संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य यांच्याकडे प्रोसेसिंग फी अदा केलेली 


नाही, त्या संस्थांकडून संचालकांनी अंतीम मान्यता देण्यापूर्वी ती वसूल करावी. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


ae निर्णय क्रमांकः टीईएम-२०१८/प्र.क्र.२७६/तांशि-४ 


२. शौक्षणिक वर्ष २०१८-१९ करीताच्या केंद्रीभूत प्रवेश प्रक्रियेच्या (CAP) ३ फेऱ्या पुर्ण 
झाल्यानंतर संस्थेचा प्रस्ताव प्राप्त झाल्याने शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील वाढीव प्रवेश हे संस्था 
स्तरावर विहीत नियमानुसार अंतिम तारीख १४.०८.२०१८ पर्यंत सहसंचालक, तंत्रशिक्षण विभागीय 
कार्यालय, मुंबई, पुणे व औरंगाबाद यांच्या पर्यवेक्षणाखाळी करण्यात येतील. तसेच सदर 
संस्थेतील शैक्षणिक वर्ष २०१८-१९ मधील वाढीव जागांसाठी संस्था स्तरावर प्रवेशित विद्यार्थ्यांना 
राजर्षी छत्रपती शाहू महाराज शिक्षण शुल्क शिष्यवृत्ती, पंजाबराव देशमुख वसतिगृह निर्वाह भत्ता व 
इतर शिष्यवृत्ती योजनांचा लाभ देय होणार नाही. 


उ: सदर झासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करुन देण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक २०१८०८०६१६२१०२७५०८ असा आहे. हा 
आदेशा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


व igitally signed by Sanjay A. 0113116 
DN: IN, arashtra, 
Sanjay १. ८ 
॥८०06-400032, 
st: 


hi 
5.4.20=637 145fd393d6d5c7 13e94e6da7bc6be 


Dharurka( ee 


2018.08.06 17:41:34 +05'30' 


(संजय औ. धारुरकर) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 


न्न 


संचालक, तंत्र शिक्षण, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई 
सहसंचालक, तंत्र शिक्षण, विभागीय कार्यालय, मुंबई/पुणे/औरंगाबाद. 
कुलसचिव, मुंबई विद्यापीठ, फोर्ट, मुंबई - ४०० ०३२ 
कुलसचिव, सांवित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठ, पुणे 
कुलसचिव, डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ, औरंगाबाद. 
संबंधित संस्था (संचालक, तंत्रशिक्षण यांचेमार्फत) 
प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
प्रधान सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
सहायक शिक्षण सल्लागार (तांत्रिक), भारत सरकार, मनुष्यबळ विकास मंत्रालय (शिक्षण 
विभाग),नवी दिल्ली. 
०) रजिस्ट्रार, वास्तुकला परिषद, इंडिया हेंबीटेट सेंटर,कोअर-६ए, पहिला मजला, 
लोधी रोड, नवी दिल्ली -११०००३. 
११) निवड नस्ती / तांशि-४. 


AD 


AN 


ee 


£39) 


CS o~ 
ee ed 


(३ 


2) 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


1101 339९१ 


3॥1331प3.५ 


८0८ 
0177 pediey :19 “indejeyy 
“yey [प९/४५एश '3.11133911प०919 
JO 989|[0D DOH !श[!त 8107'L0' PZ 
YIYs 3S] 3.॥1)3911॥31५7 jo 1ojayoeg pesiey] s,Ajaios0g uolRonpy एपप९]९॥ “PIP PSHW-S!Wapeoy/S/VOILTPE € 
90५ 017 3णात 
“ISI १९१९५ [९]. ‘peyqeyeq 
*"प०९5०[९], “Iquiy d/V '9ट] 
aunjoayyory % PTI ON “AS '०3गप४ 8107 LO PZ 
YIYs 1ST ainjooqYyory JO 10; 49Rq Jo [0०५१०५ [Ned ‘A’ ‘PIP '5/11॥-०1प०ए०४/५/४०)1 ६89 
६001६7 - 0९१९8पगा ५ 
‘OOPID 9-N ‘2821/09 
3.॥]331प31५ SULIDOUISUA NIYON [epeyemer SIOTLO'ET 
dIN}D9IYOIV jo lojayoeg — *QANJIOPYOIY JO [OOYIS _PP ‘TIHW-OlWoapedV/S/VOIZE | : 


spo) 
sWeN 359.10720 - २९ pur oN Jona] yoo ad 
61-8102 “AW JO} ४09 Ag penosddy "०1011115५1 81 1151(3 Ul a 42}U| 


8T0Z'80°90 ००३९0 ‘b-31/9Z7'Y'D/8TOZ-NALON UONIN|OSaY JUBWUUIAAOD “}Uaedag 013९913 [९०1५०० JBYS!H 
४ aunxauuy 


SUIBN 1४०१ 


